साखरीनाटे, ता. राजापुर, जि. रत्नागिरी 
येथील मत्स्यबंदराच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. २५/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ६ जून, २०२३ 


संदर्भ - १) केंद्र शासनाचे पत्र H. 33094-3/2040-Fy(H) ०.।, दिनांक १२.०२.२०१९ 

२) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १२.११.२०२०. 

३) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ०९.०३.२०२१. 

४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी आयोजित दि. १३.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 

५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. जे-२५००१/१/२०२१-८४, दिनांक २२.०८.२०२२ 

६) नाबार्डचे पत्र क्र. /॥९8/॥१0/58॥10/५८७८/१॥०७४/२०२२-२३, दिनांक २४.०३.२०२३ 

७) आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे पत्र क्र. मत्स्य/अभि/१८०१०१/५२६/२०२०-२१, 
दिनांक ०३.०२.२०२३ 

८) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित दि. २२.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये “मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांचा 
विकास निधी (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund - FIDF)” या 
योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमीत केली आहेत. सदर FIDE योजना राज्यात राबविण्यास 
दि.०५.११.२०२० रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असुन संदर्भ क्र. २ येथे नमूद 
शासन निर्णयान्वये सदर योजना राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. FIDF योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याकरिता संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद 
शासन निर्णयान्वये मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर उच्चस्तरीय समितीने दि. १३.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीत 
साखरीनाटे, ता. राजापुर, जि. रत्नागिरी या मत्स्यबंदराच्या प्रकल्पास तत्त्वत: मान्यता दिली. 
उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर सदर प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक केंद्र शासनाच्या मान्यतेकरिता 
पाठविण्यात आले असता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ५ येथे नमूद पत्रान्वये साखरीनाटे, ता. राजापुर, जि. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१५१४/प्र.क्र. १७०/पदुम-१४ 


रत्नागिरी या मत्स्यबंदराच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच, नाबार्डने संदर्भ क्र. ६ 
येथे नमूद पत्रान्वये सदर प्रकल्पाकरिता रु. १४६.९० कोटी इतक्या रक्कमेचे कर्ज मंजुर केल्याचे 
कळविले आहे. 


३. दरम्यान जीएसटी मध्ये १२ टक्क्यावरुन १८ टक्के तर इन्शुरन्स चार्जसमध्ये ०.५ टक्के वरुन १ 
टक्का इतकी वाढ झाल्यामुळे साखरीनाटे, ता. राजापुर, जि. रत्नागिरी येथील मत्स्यबंदराचे सुधारित 
अंदाजपत्रक मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय समितीसमोर मान्यतेकरिता सादर 
केले असता त्यास उच्चस्तरीय समितीने दि.२२.०५.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिलेली आहे. 
त्यानुषंगाने साखरीनाटे, ता. राजापुर, जि. रत्नागिरी येथील मत्स्यबंदराच्या रु.१५३.४७ कोटी इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

“मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांचा विकास निधी (Fisheries and Aquaculture 
Infrastructure Develooment Fund - FIDF)” या योजनेंतर्गत साखरीनाटे, ता. राजापुर, जि. 
रत्नागिरी येथील मत्स्यबंदराच्या बांधकामासाठी सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र अ” अनुसार रु.१५३.४७ 
कोटी (रुपये एकरी त्रेपन्न कोटी सत्तेचाळीस लक्ष) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र कामाच्या बाबी रक्‍कम 

।१_ | एकूण कामाची निव्वळ रक्‍कम B. 902, 68,08,98¢/- 
HERA TG 8% रु. ४,१९,६५,५२५/- 
जीएसटी १८% रुन टा वत - 
लेबर SARA १% रु. १,०४,९१,३८१/- 


a 


4 सेटेज AST 4% 4,83, 84, 84¢/- 


A पीएमसी चार्जस 8% 


जि 


8 9 3 8 2 9 & ’ > & ६/ 7 


एस्केलेडान चार्जस १०% 


जि 


9 8 9 ८ & 5) 5 8७ 9 5 १ ६/ = 


a 


एकूण १८३,४७,२३,६७७/- 


२. साखरीनाटे, ता. राजापुर, जि. रत्नागिरी येथील मत्स्यबंदराचे बांधकाम महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड, मुंबई यांच्यामार्फत कार्यान्वीत करण्यात यावे. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी प्रकल्पास आव्यक त्या सर्व 
ना-हरकत परवानग्या प्राप्त करुन घेतल्यानंतरच कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-१५१४/प्र.क्र. १७०/पदुम-१४ 


४. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांनी दर आठवड्याच्या सोमवारी 


कामाची सद्यस्थिती शासनास तसेच आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय कार्यालयास सादर करावी. 


& . 


सदर are निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१३/का. १४३१, 


दि.०५.०४.२०२२३ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४१/२०२३/व्यय-२, दि.१८.०४.२०२२३ 


अन्वये मान्यता दिल्यानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०७१५५००५६५०१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KISHOR MAHADEO 
JAKHATE 
(कि. म. जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग-व्यय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (वित्त विभाग-वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०.आयुक्‍्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 

१२.सह आयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (सा. बां. विभाग) 
१४.प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग, मुंबई. 
१५.कार्यकारी अभियंता, आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय) यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१६.कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रकल्पाचे नाव - साखरीनाटे, ता. राजापुर जि. रत्नागिरी येथे मत्स्यबंदराचा विकास करणे. 
प्रपत्र अ 
प्रशासकिय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदी 


अ.क्र कामाचा वाव रक्‍कम रुपये 
भाग अ (वॉटर साईड फॅसिलिटिज) 
बि. | क्वेवाल बांधणे. ३७,८७,४९,५९७ 
२ | बंदरातील गाळ काढणे ९,७१,५३,३९४ 
३ | भराव २०,७८,०५,१३४ 
४ | संरक्षण भिंत २,४५,४६, ६६४ 
५  । रिव्हेटमेंट १,२६,२८,९५२ 
६ ।स्लोपिंग हाड १,५६,२९,०४६ 
७ | बिच लडींग १,२४,४९,०६७ 
OS साईड फॅसिलिटिज 

८ ।मासळी लिलावगृह (MFV, Shed, FRP) ७,५२,४०,००० 
९ । जाळी विणण्याची ars २५,३५,८३७ 
fee. | o । जाळी विणण्याची ars (पाईल) ४३,४५,३८० 
| a9 | q ।गिअर ats ६२,३०,७८६ 
१२ | प्रशासकीय इमारत ७६,९७,०८३ 
१३ | उपहारगृह ६२,३४,३४६ 
१४ | विश्राती गृह 9,09,80,93§ 
१५ | बोट दुरुस्ती शोड ५६,३०,६८२ 
१६ | रेडियो कम्युनिकेशन सेटर ५१,२८,४१५ 
१७ । स्वच्छतागृह ३२,५८,८७८ 
१८ | चौकीदार कक्ष १५,३९,३०० 

रस्ते 

अ) डांबरी रस्ते (9,09, ६३,७६४ 
१९ | ब) काक्रीटकरण करणे २,०१,९२,१२० 

क) डब्ल्यू.बी.एम.करणे ९३,२८,०९६ 

ड) पार्कगकरिता पेव्हर ब्लॉक बसविणे. १,५८,५४,६९६ 
२० | कंपाऊंड भित १,७६,४९,३८७ 

इतर अनुषगिक बाबी 

नौकानयन व रेडियो कम्युनिकेशन १४,००,००० 

डि साहित्य 


२२ । विद्युतीकरण करणे १,७५,९३,८८५.९० 
२३ । पाण्याची टाकी व पंपहाऊस ३९,०५,८६१ 
२४ सांडपाणी निचरा व प्रक्रिया व्यवस्था ६१,५७,६२१ 
पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन, प्रतिकृती ६८,००,००० 
द अभ्यास, माहिती जमा करणे. 
२६ | अग्निशामक व्यवस्था १५,००,००० 
एकुण १०४,९१,३८,१२७.९० 
भाग ब (रॉयल्टी) 
२७ | क्वेवाल बांधणे. १८,८७,२२३ 
२८ | भराव २,८२,८४,३४१ 
२९ | संरक्षण भिंत ६०,४०१ 
30 | रिव्हेटमेट 92,88, 93§ 
३१ | स्लोपिंग हार्ड ४,६०,८९६ 
३२ | बिच लडींग १०,५१,५०० 
OS साईड फॅसिलिटिज 
३३ मासळी लिलावगृह (MFV) १,१६,१४७ 
३४ ।मासळी लिलावगृह (FRP) १,४९,७४१ 
३५ | जाळी विणण्याचे शेड ३८,१६४ 
३६ | जाळी विणण्याचे शेड (पाईल) २१,६९३ 
३७ | गिअर ats ३७,३९९ 
३८ | प्रशासकीय इमारत ७२,५५९ 
३९ । उपहारगृह ३५,६३१ 
४० | विश्राती गृह ५८,६०४ 
४१ | बोट दुरुस्ती ais 32,338 
४२ | रेडियो कम्युनिकेडान सेटर २२,०११ 
४३ | स्वच्छतागृह २२,६९० 
४४ | चौकोदार कक्ष १५,१६३ 
रस्ते 
अ) डांबरी रस्ते ६,८६,६९४ 
४५ | ब) कॉक्रीटकरण करणे ३,२२,५१७ 
क) डब्ल्यू.बी.एम.करणे ३,७६, ३४८ 
ड) पार्कगकरिता पेव्हर ब्लॉक बसविणे. २,१९,३६२ 


४६ | कंपाऊंड भित ५०,४५६ 
४७ | लेबोरिटी चार्जस १९,०५,०३० 
भाग ब ची एकुण किंमत ३,७७,७१,०४० 

भागअ--ब १०८,६९,०९,१६८ 


कामगार विमा १% 


१,०४,९१,३८१.२८ 


आकरस्मिकता निधी ४% 


४,१९,६५,५२५.१२ 


सेवा कर (GST) १८% 


१८,८८,४४,८६२३.०२ 


एकुण 


१३२,८२,१०,९३७.४२ 


सेटेज A  ५% 


५,७३,४५,४५८.४० 


प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार ४% 


४,३४,७६,३६६.७२ 


एस्केलेडहान १०% 


१०,८६,९०,९१६.८० 


एकुण किंमत 


१८३,४७,२३,६७९.३४ 


